पशुधन विकास अधिकारी (गट -अ) 

यांच्या बदल्याबाबत. 

डॉ. पठाण मुक्‍तारअहेमद मोईनोदिन, पविअ 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. ६४ /पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ मार्च, २०१९. 


पशुसंवर्धन विभागातील Gest विकास अधिकारी ( गट-अ) या संवर्गातील खालील विवरणपत्रात 
नमूद अधिकारी यांनी त्यांची बदली करण्याबाबत केलेल्या विनंती अर्जाचा शासन स्तरावर विचार करण्यात 
आला असून विचारांती, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूदीनुसार सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, त्यांचे नावासमोरील स्तंभ 3 मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे :- 


अ..क्र अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम 'पदस्थापनेचे ठिकाण 
Ae 2. 3. 
q डॉ. पठाण मुक्‍तारअहेमद मोईनोदिन पविअ, तालपसचि, अहमदपूर, ता. अहमदपूर 
पविअ, पवैद, श्रेणी-१, तलवाडा, जि. लातूर (विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 
ता. गेवराई, जि. बीड . 


२. डा. पठाण, Vat विकास अधिकारी ( गट-ओ) यांनी वरील प्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
रुजू व्हावे तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास vinod.mendhe@nic.in या 
ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 
3. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०१९०३०७१९४२३३७८०१ असा आहे. हा.आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2019.03.07 19:45:01 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- १) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड/लातूर 
४) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्‍त, औरंगाबाद/लातूर 
५) जिल्हा WR उपआयुक्त, बीड/लातूर 

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड/लातूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/लातूर 

संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
निवड नस्ती. 


८४) 


S 
we 2 2S SS SS 


८ 
९ 


ळर 


